महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित मधील 
कर्ममाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणीअंतर्गत 
दिनांक ०१/०१/२०१६ ते ३०/०६/२०२१ या 
कालावधीची थकीत रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एफडीसी-२०२४/प्र.क्र.१४१/फ-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ जुले, २०२४ 


पहा: १) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र. वेपूर-२०१९/प्र.क्र.-१/सेवा-९, दि.३०/०१/२०१९ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९ दि.२०/०२/२०१९ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-२०१९/प्र.क्र.२/सेवा-५ दि.०५/०२/२०१९ 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक शासाऊ-२०१९/प्र.क्र.१३/साउ दि.०४/०८/२०२१ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेनेत-१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३ दि.२/०३/२०१९ 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफडीसी-२०१९/प्र.क्र.२९/फ-५ 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२१. 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचेकडील पत्र क्र.प्रशा/आस्था-१/ 
प्र.क्र.१८/न.क्र.९३/३८०९ दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 
८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.०७/फ-५ 
दिनांक १६ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमामधीळ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार 
सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक क्रमांक शासाऊ-२०१९/प्र.क्र.१३/साउ 
दि.०४/०८/२०२१ अन्वये ठरविण्यात आलेल्या निकषानुसार, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित मधील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार सुधारीत वेतनश्रेणी संदर्भ क्र.६ येथील शासन 
निर्णय दि.१६.०९.२०२१ अन्वये दिनांक ०१/०७/२०२१ पासून लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाने दिनांक ०१/०१/२०१६ ते दिनांक ३०.०६.२०२१ या कालावधीची थकीत रक्कम 
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
२. याविषयावर शासनास शिफारस करण्यासाठी संदर्भ क्र. ८ अनुसार मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात 
आली होती. उक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या BORN अनुसरुन झासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे:- 


शासन निर्णय: 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारीत वेतनश्रेणी दि.०१.०१.२०१६ पासून मंजूर केली आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित मधील 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना, उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ८ येथे नमूद शासन निर्णयातील अटी शर्तीच्या अधिन राहून ७ 
व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणीअंतर्गत दि.०१.०१.२०१६ ते ३०.०६.२०२१ या 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२४/प्र.क्र.१४१/फ-५ 


कालावधीची वेतनाची थकीत रक्‍कम रुपये ४४.६२ कोटी तीन टप्यात अदा करण्यास खालील अटींच्या अधिन 
राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे:- 

१. थकबाकीवर कोणतेही व्याज देय होणार नाही. 

२. थकीत देय खर्च भागविण्यासाठी तसेच थकबाकीपोटी येणाऱ्या खर्चामुळे महामंडळाच्या योजनांवर 
विपरीत परिणाम झाल्यास कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य शासनामार्फत देण्यात येणार नाही. 

३. थकबाकी अदा केल्याने महामंडळाच्या कोणत्याही योजना/कार्यविधीवर विपरित परिणाम होणार नाही 
याबाबत आवश्‍यक ती काळजी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने घ्यावी. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. यांनी प्रत्यक्ष थकबाकी अदा करण्यापूर्वी प्रकरण निहाय 
सविस्तर तपशिल काढून अदा करावयाच्या रकमेची पुरेशी छाननी करुनच थकबाकी अदा केली जाईल 
याची खातरजमा करावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून, त्यांचा सांकेतांक २०२४०७२९१७२००३२११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17 


db755d4af91632f6cOb678e, postalCode=414001, 


st=MAHARASHTRA, 

serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5 
edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 
Di 


ate: 2024.07.29 17:34:49 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. व्यवस्थापकीय संचालक, फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ मुंबई 

४. महालेखापाल महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

५. वित्त विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/सेवा-९ मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. वन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. निवडनस्ती फ-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


